केंद्रशासन पुरस्कृत विद्यमान शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
(Model ITIs) दर्जावाढ करणे (Upgradation of existing 
Government ITls into Model ITIs) ही योजना PFMS 
(Public Financial Management System) मध्ये नोंदणी 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि- ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, HATHA, Hay Yoo ०३२ 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ : १. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. DGET- 34 (४) Model ITI- Nashik/2094-NPIU, 
दि.०४.०१.२०१६ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. DGET- 34 (४) Model ITI-Nashik/2094-NPIU, 
दि.०९.०३.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६/व्यशि-३, दि.१३.०७.२०२१ 
४. भारत सरकार वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 
F.No.9 (93)/PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ 
4 che शासनाचे पत्र क्र. DGT-34(8)/Model ITI/Follow-up/2040-NPIU, 
दि.१०.०१.२०१९ 
६. संचालनालयाचे पत्र क्र. 9Z/BankAccount 0091)/२०२२/त्र४९त्रच्“१७, 
दि.१४.०१.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्रशासन पुरस्कृत विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थे (Model ITs) मध्ये दर्जावाढ करणे ही योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सातपूर नाशिक, जि. 
नाशिक या संस्थेत राबविण्याबाबत संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

Model ॥। या योजनेकरीता केंद्र शासनाने रु.१५७.३३ लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.१ पत्रान्वये 
वितरीत केला आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सदर वितरीत आदेशा yada 
(Revalidate) करण्यात आले आहेत. 

केंद्र शासनामार्फत राज्य कोषागारास आवश्यक निधी टप्प्याटप्प्याने वितरीत करण्यात येणार 
आहे. Model IT] योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी राज्य सोसायटीच्या नावे संदर्भ क्र. ४ भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापनमधील मुद्दा क्र.१ व ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेत 
जमा करणे आवश्‍यक आहे. Model IT! ही योजना औ.प्र.संस्था, नाशिक येथे राबविण्यात येत असून सदर 
संस्थेचा समावेश जागतिक बँक सहाय्यित STRIVE प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेला आहे. STRIVE 
प्रकल्पाचे SNA चे बँक खाते व संस्थेचे बँक खाते बँक ऑफ इंडीया या बँकेत उघडलेले असल्याने Model 
॥। या योजनेचे नव्याने उघडण्यात येणारे SNA चे बँक खाते व संस्थेचे बँक खाते बँक ऑफ इंडीया या 
बँकेत उघडण्याबाबत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 

Model ITI या योजनेकरीता बँक ऑफ इंडीया या बँकेमध्ये नवीन बचत खाते उघडणे व State 
Manager (SSM) म्हणून PFMS Portal वर नोंदणीबाबत शासन मान्यता देत आहे. केंद्रशासन पुरस्कृत 
विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे (Model ।115) मध्ये 
दर्जावाढ करणे ही योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सातपूर, नाशिक, जि. नाशिक या संस्थेत 
राबविण्यास संदर्भ क्र.३ अन्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून सदर 
योजनेकरीता रु.८.९९ कोटी इतका निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून ७०.३० या प्रमाणात प्राप्त होणार 
आहे. उपलब्ध होणारा निधी हा २५ टक्के बांधकाम (नवीन बांधकाम/ नुतनीकरण), yo टक्के यंत्रसामुग्री 
व उपकरणे (कार्यरत व्यवसायांचा दर्जावाढ/ नवीन व्यवसाय) व २५ टक्के निधी हा कार्यालयीन फर्निचर, 
लायब्ररी, टीसी पीसी Ga बळकटीकरण यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र.५ च्या पत्रानुसार सदर योजनेकरीता Public Finance Management System (PFMS) अंतर्गत 
Expenditure Advance Transfer (EAT) Module चा वापर करणे बंधनकारक राहील. 

संदर्भ क्र.४ भारत सरकार वित्त मंत्रालय यांच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 
त्याकरीता PFMS प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्यासाठी प्रशासकीय विभागाचे संबंधित विषयाचे सहसचिव/ 
उपसचिव यांची State Scheme Manager (SSM) तसेच संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई-१ यांची Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer म्हणून PFMS पोर्टलवर 
नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०९१११२०४६८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Vinod ५9॥65५॥॥(30 ५:५४ 


epartment, ‘ode=400032, si rashtra, 
17b779f6F1e926 149131 1a06aac663b01b00963f2e754c6e 


a, ou=Skill Development and 


e: , 
serialNumber=c313a8b86d677 16d182c41d1e22f57d99c8ee5f4654a21 
(0 n r e 6d8fe23bSad24ed271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 
Date: 2022.02.09 11:14:35 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
b 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-३३१५/प्र.क्र.१६ /व्यशि-३ 


९. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

१०. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये 
(ad) 

११. सबंधित शासकीय/खाजगी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, 

१२. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१३. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१७. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 


प्रत, 

मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. अपर मुख्यसचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

६. उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 


Cc Av AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


